जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ता 
aad करून प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यामध्ये सामाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१५४५ दि. ०५/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्‍यातील डोलखेडा (खु.) - काळेगांव - काळेगांव फाटा - 
कुंभारझरी - ब्रम्हपुरी - डोलखेडा(बु.) फाटा ते जिल्हा सरहद्द रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग-३५) या 
रस्त्यामध्ये टेंभूर्णी ते काळेगांव फाटा रस्ता (इतर जिल्हा मार्ग -११) हा ७.१०० कि.मी. लांबीचा रस्ता 
दर्जोन्नत करून सामाविष्ट करणे व प्रमुख जिल्हा मार्ग-३५ ची डोलखेडा (खु.) - काळेगांव - काळेगांव 
फाटा लांबी साखळी क्र. ०/०० ते २/०० (२.०० कि.मी.) लांबी वगळण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जालना यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. त्यानुषंगाने इतर जिल्हा मार्ग-११ रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग-३५ या रस्त्यामध्ये प्रमुख दर्जोन्नत 
करून सामाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, जालना यांची मागणी विचारात घेऊन जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्‍यातील 
डोलखेडा (खु.) - काळेगांव - काळेगांव फाटा - कुंभारझरी - ब्रम्हपुरी - डोलखेडा(बु.) फाटा ते जिल्हा 
सरहद्द रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग-३५) या रस्त्यामध्ये टेंभूर्णी ते काळेगांव फाटा रस्ता (इतर जिल्हा मार्ग 
-११) हा ७.१०० कि.मी. लांबीचा रस्ता दर्जोन्नत करून सामाविष्ट करण्यात येत आहे. तसे प्रमुख 
जिल्हा मार्ग-३५ ची डोळखेडा (खु.) - काळेगांव - काळेगांव फाटा लांबी साखळी क्र. ०/०० ते २/०० 
(२.०० कि.मी.) लांबी वगळण्यात येत आहे. 

परिणामी, प्रमुख जिल्हा मार्ग-२६ या रस्त्याचे नामाभिधान टेंभूर्णी ते काळेगांव - काळेगांव 


फाटा - कुंभारझरी - ब्रम्हपुरी - डोलखेडा(बु.) फाटा ते जिल्हा सरहद्द रस्ता (प्रमुख जिल्हा मार्ग-३५) 
(२२.८००) कि.मी. असे होईल. असे होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


तसेच रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील जालना जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 4.900 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०४३.३०० + ५.१००) 
म्हणजेच १०४८.४०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.१०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१९०३.४०० - ७.१००) म्हणजेच १८९६.३०० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१६२५२०२९१८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Wa ro (0 p Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4. '923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a32 
र 2ed2dcfb496a3a' 5, 
serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0e5e 
Tu ka fa mM Ra | p 1 re 2c213e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 


Date: 2019.05.28 16:31:54 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर कराव) 

३) जिल्हाधिकारी,जालना. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


S 
SS SS. Se Se 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


